महाराष्ट्र शासन 


अविवि-२०१९/प्रक्र.४४/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दि.१८/११/२०१९ 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK), पुसद,नगरपरीषद,जि.यवतमाळ येथे सार्वजनिक स्वच्छता गृह 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. -93/&9/2098-MsDP-MOMA, दि २६/०९/२०१९ 
२. जिल्हाधिकारी,यवतमाळ यांचे पत्र .क्र.क.लि./अल्पसं/>॥/॥०१/॥<-प्रस्ताव/का.वि./५०९/२०१९, 
दिनांक ०३/०८/२०१९. 


ज्ञापन 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित 
शक्‍तिप्रदान समितीने दि.१३/९/२०१९ रोजी झालेल्या १८ व्या बैठकीत यवतमाळ जिल्हयातील पुसद येथे अल्पसंख्याक 
समाजासाठी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या रु.२५.१२ लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे 
संदर्भाधिन क्र. (१ अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामध्ये केंद्र शासनाचा 
एकूण हिस्सा रु.१५.०७ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा १०.०५ लाख इतका आहे. 


२. केंद्र शासनाने सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
(रु. लाखात) 
अ. । प्रकल्पाचे नाव युनिटची esl केंद्र शासनाच्या मान्यते | केंद्र राज्य एकूण 
क्र संख्या प्रमाण नुसार प्रती युनिट खर्च | हिस्सा हिस्सा 
i पुसद, जि.यवतमाळ पि १ ६०:४० २५.१२ वद.०७ | 90.04 | २५.१२ 
येथे सार्वजनिक 
स्वच्छता गृह बांधकाम 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडून प्राप्त दिनांक 
३/०८/२०१९ च्या प्रस्तावास अनुसरुन पुसद, जि.यवतमाळ येथे ०१ सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी पुसद, जि.यवतमाळ येथे अल्पसंख्याक समाजासाठी सार्वजनिक स्वच्छता गृह 
बांधकामासाठी संदर्भ क्र. (२) अन्वये रू.२५.१२ लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री 
जन विकास कार्यक्रमांतर्गत पुसद ,नगरपरीषद,जि.यवतमाळ येथे रु.२५.१२ लाख इतक्या किंमतीच्या सार्वजनिक स्वच्छता 
गृह बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुसद ,नगरपरीषद,जि.यवतमाळ येथे 
सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.२५,१२,०००/- (रुपये पंचविस 
लाख बारा हजार फ़क्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे पुढील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्रक्र.४४/ का.०७, 


SI.No.| Name of Work Cost Administrative approval 
1 Total Cost of Building 1903265.00 1903265.00 
2 Add 12% GST 228392.00 228392.00 
3 Add 1% 3" party 19033.00 19033.00 
4 Add 4% Contigency charges 76131.00 76131.00 
5 Add 5% Electrification and Ducting Charges 190327.00 190327.00 
[6 | Add 5% for Landscaping 95163.00 95163.00 
7 Add 5% for Management 2512311.00 2512311.00 

Total 25122311.00 25122311.00 

SAY 25.12 


अटीव शर्ती 
i) 


vi) 


vii) 


viii) 


सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर 
अंदाजपत्रकास दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार नगर परिषद, पुसद मार्फत करण्यात यावे. 
मुख्याधिकारी,नगर परिषद, पुसद यांनी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक त्या 
बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास 
तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा 
अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. मुख्याधिकारी, नगर परिषद ,पुसद यांनी सार्वजनिक स्वच्छता गृह 
बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिश्‍्यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची स्वतंत्र उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

मुख्याधिकारी,नगर परिषद ,पुसद यांनी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाची माहीती विभागाच्या 
Construction Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी U pload करावी. 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद , पुसद यांनी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य 
इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 
जिल्हाधिकारी,यवतमाळ यांनी सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी 
करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, 
त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 

नगर परिषद,पुसद यांचेमार्फ़त सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाचे व्यवस्थापन करण्यात येईल. 
सार्वजनिक स्वच्छता गृह बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची 
जबाबदारी नगर परिषद,पुसद यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्रक्र.४४/ का.०७, 


xi) सार्वजनिक स्वच्छता गृह प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण 
करण्यासाठी जिल्हाधिकारी,यवतमाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात यावी - 
an जिल्हाधिकारी,यवतमाळ. 
आ) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,यवतमाळ. 
इ) मुख्याधिकारी,नगर परिषद,पुसद . 
XIl) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे निदर्डानास येईल BIT 
ठिकाणी फलक लावण्यात य़ावा व त्यावर खालील बाबीचा समावेश करण्यात यावा. 


भारत सरकारचे राजचिन्ह /भारत सरकारच्या मंत्रालय /विभगाचे नाव 

प्रकल्प किमत / केंद्र व राज्य हिऊ्याचे प्रमाण. 

योजनेचे नाव. 

काम सूरू होण्याचा दिनांक. 

अंमलबजावणी यंत्रणा. 

अधिकच्या माहिती व अभिप्रायासाठी अधिकारी/ अंमलबजावणी यंत्रणा यांचे संपर्काचा 
तपशिल संकेतस्थळासह. 

री केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार सद्भाव मंडप बांधकामातंर्गत केंद्र हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, 
२२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” तसेच राज्य हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 

4. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतीळ परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


VV VV V WV 


६. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९११२११७१३१०१४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
. ही Digitally signed by William Manwel Dsouza 
| | a mM a n we DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minority 
Welfare Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7d736942a8f478e484a5c2 1 abe7 5b8bbf7a05351199 


D SOUZa aie र रहा 
(वि. म. डिसोजा) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१.अ.मु.सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्रक्र.४४/ का.०७, 


२.प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

३.विभागीय आयुक्‍त,अमरावती. 

४.जिल्हाधिकारी,यवतमाळ. 

६. मुख्याधिकारी,नगर परिषद,पुसद. 

७.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
८.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 
९.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
११.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१५.निवड नस्ती, (का-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


